'प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती 


श्री. सुधीर त्र्यंबकराव राठोड, उप जिल्हाधिकारी 
यांची कुलसचिव, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि 
विद्यापीठ, अकोला या पदावर प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
शासन निर्णय क्र. पंदेवि- १३२३/प्र.क्र. १०५/६-ओ 
दिनांक :- ३० ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ:-१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. टिआरएफ-०६२३/प्र.क्र.१५२ (भाग-१) /ई-२, 
दि.२९.०८.२०२३ 


शासन आदेशा :- 

श्री. सुधीर त्र्यंबकराव राठोड, उप जिल्हाधिकारी यांची संदर्भ क्र. १ अन्वये कुलसचिव, 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला या पदावर ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी महाराष्ट्र बदली 
अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (५) मधील तरतूदीनुसार व महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, 
स्वियेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काठून टाकणे) नियम, १९८१ च्या नियम ४० मधील 
परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व शातींना अनुसरुन सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सेवेच्या 
दृष्टिने महसूल व वन विभागाने दि. २९ ऑगस्ट, २०२३ च्या आदेशान्वये प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती आदेशा 
निर्गमित केले आहेत. 


२. ai. सुधीर त्र्यंबकराव राठोड, उप जिल्हाधिकारी यांनी पुढील सूचनांसाठी अपर मुख्य सचिव 
(कृषि) यांच्याकडे हजर व्हावे असे आदेशात नमूद केळे आहे. त्यास अनुसरुन, श्री. सुधीर त्र्यंबकराव 
राठोड, उप जिल्हाधिकारी यांना कुलसचिव, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला या पदावर 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शातींच्या अधिन राहून हजर करुन घेण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


३. महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम, १९८३ मधील कलम-१९ मधील तरतूदीनुसार श्री. सुधीर 
त्र्यंबकराव राठोड, उप जिल्हाधिकारी यांची कुलसचिव, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 
या पदावर ३ वर्षांच्या कालावधीकरीता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


8. श्री. सुधीर त्र्यंबकराव राठोड, उप जिल्हाधिकारी यांनी प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होऊन, तसा 
अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


५. सदर प्रतिनियुक्ती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वियेत्तर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी, सेवेतून काढून टाकणे) नियम, १९८१ मधील विहित अटी व शार्तींच्या अधीन राहून करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि- १३२३/प्र.क्र. १०५ /६-ओ 


&. 


७. 


सदर आदेठा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८३०१९०९३८३९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UMESH NARAYAN CHANDIWADE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


U M ES H N A RAYA N =AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf9 1 bbd037b93b4bdf6 
8e95d1969e585fffe, postalCode=400032, st=Mah htra, 
I ber=CCBE80FCC6B64503B4E8B 1269BD88D631F3F3C2B 
C H A N D IWA D F EF6E1CA70CC9A4E3095401 1F, cn=UMESH NARAYAN 
CHANDIWADE 
Date: 2023.08.31 14:45:14 +05'30' 


(Baar aifeas ) 
अवर सचिव, AERTS. शासन 


कुलगुरू, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला. 


१ 
२) अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३) अपर मुख्य सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 


) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
५) प्रधान महाळेखापाल -9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 
) 


६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला 

७ सहसचिव (ई-२), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) श्री. सुधीर त्र्यंबकराव राठोड , उप जिल्हाधिकारी 

९) निवडनस्ती-६ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


